RNI No. MAHBIL/ 2009/37831 


IN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ६१ ] 


सोमवार, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १५, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १३२ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मे २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे ) संरक्षण अधिनियम , १ ९९९. 

क्रमांक ईओएफ -०४१६ / प्र.क्र .८५ / पोल -१३. – ज्याअर्थी, श्री . नितीन राजाराम नरके व इतर १८ व्यक्ती यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या 
ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध शिक्रापूर पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण येथे गु.र.नं. २५/२०१२ , ३०/२०१२ , ११४/२०१२, ११८/२०१२ लोणी 
काळभोर पोलीस स्टेशन , पुणे ग्रामीण येथे गु. र.नं. २०३/२०१४ , २४९ / २०१४ , ३७१/२०१४ यवत पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण येथे गु.र.नं. २०६ / 
२०१४ आणि देहुरोड पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण येथे गु.र.नं. १४९ / २०१४ , भारतीय दंड संहिता कलम ४२०,४०६ सहकलम ३४ अन्वये व 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधी) संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ ( २००० चा महा.१६ ) याच्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हे दाखल 
केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त व्यक्ती ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि 
म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचेरक्षण करावे लागेल ; 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त व्यक्तीकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून 
संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 


“ 


" 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधी) संरक्षण अधिनियम, १९९९( २००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा 
उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त व्यक्तींच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत 
आहे . 


भाग चार - ब - १३२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७ / ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची 
आरोपित यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
( अ) स्थावर मालमत्ता ( जमीन / फ्लॅट इ .) 


अ.क्र . 


दस्त क्रमांक 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( २ ) 


सध्याचे मालक 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


राजेंद्र रामचंद्र शेळके 


१ मौजे नांदुर , ता . दौंड, जि . पुणे जमीन गट क्र . ९ १ 

मधील ० हे . १४ आर ही नितीन नरके याने दस्त 
क्र . ६१३६/१० अन्वये खरेदी केली व निलेश किसन 
गवारे यांना दस्त क्र . १७ ९ ३ / १२ ने विक्री केली. 
त्यांनी दस्त क्र . १८८०/१३ ने राजेंद्र रामचंद्र शेळके 
यांना विक्री केली. 


१. दस्त क्र . ६१३६/१० , 
दि . २० डिसेंबर २०१० 
२. दस्त क्र .१७ ९ ३ / १२ 
दि . १६ एप्रिल २०१२ 
३. दस्त क्र . १८८०/१३ , 
दि . १६ एप्रिल २०१३ 


चांगदेव खंडेराव म्हेत्रे 


२ मौजे नांदुर, ता . दौंड, जि . पुणे, जमीन गट नं . ९ १ 

मधील ० हे . ४० आर ही नितीन नरके याने दस्त 
क्र . ५२३५/११ अन्वये खरेदी केली असून ती 
दस्त क्र .१७ ९ २ / १२ ने निलेश किसन गवारे यांना 
विक्री केली. निलेश किसन गवारे यांनी ती दस्त 
क्र . १० ९९ / १३ ने प्रविण गणपत काळे यांना विक्री 
केली. त्यांनी सदर जमीन दस्त क्र . २७३२/१४ ने 
चांगदेव खंडेराव म्हेत्रे यांना विक्री केली. 


१. दस्त क्र . ५२३५/११ , 
दि . ५ नोव्हेंबर २०११ 
२. दस्त क्र .१७ ९ २ / १२, 
दि . १६ एप्रिल २०१२ 
३. दस्त क्र . १० ९९ / १३ , 
दि . ४ मार्च २०१३ 
४. दस्त क्र . २३७२/१४ , 
दि . ९ जून २०१४ 


प्रविण बाळासाहेब मोझे 


३ मौजे सोमाटणे , ता . मावळ , जिल्हा पुणे, गट नं .३२३/ १, १. दस्त क्र . ५८ ९ / ११ , 

डॅफोडिल्स मधील २६०१ स्क्वे . फुट रा. हाऊस बंगलो दि . २९ जानेवारी २०११ 
नं . एन १२ ही नितीन नरके याने दस्त क्र . ५८ ९ / ११ ने २. दस्त क्र . १७२२/१२ , 
खरेदी करून ती दस्त क्र . १७२२/१२ ने विक्री केली. दि . २ ९ मार्च २०१२ 


बिपीन एकनाथ घोरपडे, 
रा. विमाननगर , पुणे . 


१ 


४ मौजे लोहगाव विमाननगर सदनिका क्षेत्र ७४ 

१. दस्त क्र . ९९९ १ / १० , 
चौ.मी. + ९ ८ चौ.मी. गार्डन + कव्हर्ड कार पाकींग दि . २४ नोव्हेंबर २०१० 
स . नं . १ ९९ + २०४ + २०५ + २०६ / १ + २० ९ / १ + २. दस्त क्र .४ ९ ४२ / ११ , 
मधील प्लॉट नं . ९ ० व ९१ मधील लुंकड गार्डन को दि . ३ जून २०११ 

ऑ . सो . मधील इमारत क्र . सी . मधील फ्लॅट नं . ३. दस्त क्र . ६३४०/१३ , 
व २ मध्ये ३७ चौ . मी . + ४ ९ चौ.मी. गार्डन व दि . १४ ऑगस्ट २०१३ 
फ्लॅट नं . ३ व ४ मधील ३७ चौ.मी. + ४ ९ चौ.मी. 
गार्डन असे 

एकूण 

बिल्टअप क्षेत्र ७४ चौ.मी. + ९ ८ 
चौ . मी . गार्डन कव्हर्ड कार पार्कीग लोहगाव विमाननगर , 
पुणे ही नितीन नरके याने दस्त क्र . ९९९१ /१० ने खरेदी 
करून दस्त क्र .४ ९ ४२ / ११ ने निलेश सखाराम खेसे 
यांना विक्री केली. त्याने दस्त क्र . ६३४०/१३ ने बिपीन 
एकनाथ घोरपडे यांना विक्री केली. 


१. दस्त क्र .४२५२/ ११ 


५ मौजे तळेगाव ढमढेरे, ता . शिरुर , जि . पुणे, जमीन 

गट क्र .३ ९ ६० /१ मधील क्षेत्र ० हे. ०२ गुंठे . 


निलेश राजाराम नरके , 
रा. तळेगाव , ढमढेरे , ता . शिरुर , 


जि . पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसुची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


नितीन राजाराम नरके , 
रा . तळेगांव ढमढेरे , 
ता . शिरुर , जि . पुणे. 


६ मौजे मुमूर्शी, ता . महाड, जि . रायगड गट नं . ९ ८५ , १. दस्त क्र . २३४४/१० , 

मधील क्षेत्र ० हे . ५४ आर व पो . ख. ० हे. ००७ आर , दि . ३१ ऑगस्ट २०१० . 
अशी एकूण ० हे . ६१ आर . 
मौजे मुमूर्शी, करंजाडी, ता . महाड, जि . रायगड दस्त क्र . २३४७/१० , 
गट नं . ७६१, मधील क्षेत्र ० हे . ४ ९ आर व पो.ख. दि . ३१ ऑगस्ट २०१० . 

अशी एकूण हे . ४ ९ आर ने नितीन 
राजाराम नरके याने दस्त क्र . २३४७/१० खरेदी 
केलेली आहे . 


परशुराम धोंडू पार्ट 


० आर . 


. 


. 


८ मौजे मुमूर्शी, करंजाडी, ता . महाड, गट नं ९ ८२ , 

मधील क्षेत्र ० हे ३२ आर व पो . ख . ० हे ० आर , 
अशी एकूण ० हे . ३२ आर . 


दस्त क्र . २३४६/१० , 
दि . ३१ ऑगस्ट २०१० . 


मौजे मुमूर्शी, ता . महाड , जिल्हा रायगड गट नं ९ ५३ 
मधील क्षेत्र ० हे ८३ आर व पो . ख . ० हे १२ आर , 
अशी एकूण ० हे . ९ ५ आर . 


दस्तक्र २३४५/१० , 
दि . ३१ ऑगस्ट २०१० . 


नितीन राजाराम नरके, 
रा . तळेगांव ढमढेरे , 
ता . शिरुर , जि . पुणे. 
नितीन राजाराम नरके, 
रा . तळेगांव ढमढेरे , 
ता . शिरुर , जि . पुणे. 
तुळाजी तुकाराम निकम ( नावे नोंद ), 
रा. करंजाडी , ता . महाड , 
जि . रायगड . 


दस्त क्र . ३११५/१० , 
दि . २३ नोव्हेंबर २०१० . 


१० मौजे करंजाडी, ता . महाड, जिल्हा रायगड गट 

नं १८ ९ ६ / ३, मधील क्षेत्र ० हे ९ ४ आर , ता . महाड , 
जिल्हा रायगड ही नितीन नरके याने दस्त क्र . ३११५ / 
१० ने खरेदी केली. 


दस्त क्र . ३०६/११, 
दि . २८ जानेवारी २०११. 


नितीन राजाराम नरके , 
रा . तळेगांव ढमढेरे, 
ता . शिरुर, जि . पुणे 


११ मौजे रूपवली, ता . महाड , जिल्हा रायगड गट 

नं . १४/३ मध्ये क्षेत्र ० हे . ०३ आर पो.ख. ० हे. ०१ 
आर गट नं . १५ / १ अ-१ मध्ये क्षेत्र ०३ हे. ८३ आर 
व पो . ख . ५ हे . २८ आर गट नं . १५/१ ब मध्ये क्षेत्र 
०३ हे . २४ आर . व पो . ख. २ हे. ६३.० आर अशी 
एकूण १५ हे. ३८ आर . 


१२ नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज बीकेसी कॉम्प्लेक्स मुंबई , 

मे . ब्ल्यु चिप कॉर्पोरेशन प्रा . लि . चे नाव. 


ब्रोकरशिप नं . आयएनबी 
२३१४४६५३६ या अकाऊंट मध्ये 
डिपॉजिट . 


१३ मल्टी कमोडीटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि ., मुंबई ९ ३, ब्रोकरशिप नं . आयएनबी ४६१८५ 
मे . ब्ल्यु चिप कॉर्पोरेशन प्रा . लि . चे नावे. 

सदर अकाऊंट मध्ये १०,५०,००० 
रक्कम डिपॉजिट आहे . 


नितीन राजाराम नरके, 
रा. तळेगांव ढमढेरे , 
ता . शिरुर, जि . पुणे 
नितीन राजाराम नरके, 
रा . तळेगांव ढमढेरे , 
ता . शिरुर , जि . पुणे. 
सैफी मन्सूर राव 


१४ मौजे सणसवाडी ता . शिरुर जि . पुणे गट नं . २३६ 

मधील ० हे . २७ आर ही सचिन भुजबळ व संतोष 
दरवडे यांनी दस्त क्र . ३५७/११ खरेदी करून ती 
राजेश उमरसिंह परदेशी यांना दस्त क्र . १८ ९ ३ / १२ 
ने विक्री केली. त्यांनी ती सैफी 
दस्त क्र .५६२३ / १२ ने विक्री केली. 


१. दस्त क्र . ३५७/११ , 
दि . २० जानेवारी २०११. 
२. दस्त क्र .१८ ९ ३ / १२, 
दि . २७ एप्रिल २०१२ . 
३. दस्त क्र .५६२३ / १२ , 
दि . ६ डिसेंबर २०१२ . 


मन्सूरराव यांना 


भाग चार - ब - १३२-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसुची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


विक्रीचा करारनामा 
१. दस्त क्र . ३७०२/११, 
दि . १० ऑगस्ट २०११. 
२. दस्त क्र .१२१ ९ / १२, 
दि . १६ मार्च २०१२ . 


उत्तम नामदेव गायकवाड , 
रा . तळेगांव ढमढेरे, 
ता . शिरुर , जि . पुणे . 


१५ मौजे तळेगांव ढमढेरे, ता . शिरुर , जि . पुणे गट 

नं . ३ ९ ५ ९ मधील ० हे. १० आर, ही सचिन नानाभाऊ 
भुजबळ, संतोष गोविंद दरवडे यांनी दस्त क्र . ३७०२ / 
११ ने खरेदी करून ती उत्तम नामदेव गायकवाड यांना 

दस्त क्र . १२१ ९ / १२ ने विक्री केली. 
१६ मौजे तळेगांव ढमढेरे , ता . शिरुर, जि . पुणे गट 

नं . ३५४०/७ प्लॉट नं . ६ क्षेत्र २७५.२५ चौ . मीटर 
व प्लॉट नं . ७ क्षेत्र २७५.२५ चौ . मीटर ही सचिन 
नानाभाऊ भुजबळ , संतोष गोविंद दरवडे यांनी 
दस्त क्र . ६२१ ९ / ११, ६२२०/११ ने खरेदी करून ती 
अरूण पांडुरंग गुरगुळे यांना दस्त क्र .१११२ / १२ ने विक्री 
केली. त्यांनी ती देविदास पाटील व भाऊराव सदाशिव 
पाटील यांना दस्त क्र . ६६ ९ ७ / १३ ने विक्री केली. 


१. दस्त क्र . ६२१ ९ / ११, ६२२०/११, १. देविदास जिभाऊ पाटील 
दि . २१ डिसेंबर २०११. 

२. भाऊराव सदाशिव पाटील , 
२. दस्त क्र .१११२ / १२ , 

रा . तळेगांव ढमढेरे . 
दि . १२ मार्च २०१२ . 
३. दस्त क्र .६६ ९ ७ / १३ , 
दि २८ नोव्हेंबर २०१३. 


दस्त क्र . ३८० ९ / ११ , 
दि . १७ ऑगस्ट ११ . 


सचिन नानाभाऊ भुजबळ , 
रा . तळेगांव ढमढेरे, ता . शिरुर , 
जि . पुणे . 


१७ मौजे शिक्रापूर , ता. शिरुर, जि . पुणे गट नं . १३१३/१ 

मध्ये क्षितीज विहार फेज ४ मध्ये पहिल्या मजल्यावर 

सदनिका नं . १०६ क्षेत्र ४६० स्क्वे . फूट . 
१८ मौजे तळेगाव ढमढेरे, साळूमाळी वस्ती, ता . शिरुर, 

जि . पुणे मालकी हक्काचे जमीनीवर ३००० स्क्वेअर 
फुटाची २ मजली आर.सी.सी. बांधकाम अपुर्ण 
अवस्थेत . 


तलाठी शिक्रापूर पंचनामा. 


सचिन नानाभाऊ भुजबळ , 
रा . तळेगांव ढमढेरे, ता . शिरुर , 
जि . पुणे . 


कल्याणी नगर , 


क्र . 


१९ मौजे तळेगांव ढमढेरे , ता . शिरुर , जि . पुणे गट 

दस्त उपलब्ध नाही 
नं . ३९ ३४ क्षेत्र ० हे. १ आर या जागेवर ५००० 

तळेगाव ढमढेरे . 
स्क्वेअर फुटाची पाच मजली इमारत बांधकाम केलेले. 
२० मौजेशिक्रापुर, ता . शिरुर , जि . पुणे गट नं . १३१३ , दस्त क्र .१२८८ / १० , 
मध्ये क्षितीज विहार फेज , ४, तळमजल्यावर सदनिका दि . ८ मार्च २०१० . 
जी १ , क्षेत्र ७१५ स्क्वेअर 

फूट . 
२१ मौजेशिक्रापूर , ता . शिरुर , जि . पुणे गट नं . १३१३/१ दस्त क्र .१६२१ / १०, 
मध्ये क्षितीज विहार , फेज ४ , मध्ये तळमजल्यावर 

दि . २५ मार्च २०१० . 
वाणिज्य 

दुकान गाळा नं . १४, क्षेत्र ३०० स्क्वेअर फूट . 
२२ मौजेशिक्रापूर , ता . शिरुर, जि . पुणे गट नं . १३३७/१ दस्त क्र . ६२०६/१० , 

मध्ये प्लॉट नं .२० मधील क्षेत्र २७२.१७ व गट दि . १२ डिसेंबर २०१० . 
नं . १३३७/१ चा प्लॉट नं .२१ क्षेत्र १५७.१२ हे . दस्त क्र . ९ ०० / १२ , 
मध्ये २००० स्क्वेअर फुटांचे २ मजली आर.सी.सी. दि . २७ फेब्रुवारी २०१२. 
इमारत ही संतोष दरवडे याने दस्त क्र . ६२०६/१० ने 
खरेदी करून ती सुरेखा बाळासाहेब नरके यांना 
दस्त क्र . ९ ०० / १२ ने विक्री केली. 
वरील जागेवर २००० स्क्वेअर फुटांचे २ मजली 
आर.सी.सी. इमारत . 


सचिन नानाभाऊ भुजबळ 
रा . तळेगांव ढमढेरे , ता . शिरुर , 
जि . पुणे . 
संतोष गोविंद दरवडे, 
रा . तळेगांव ढमढेरे , 
ता . शिरुर, जि . पुणे . 
संतोष गोविंद दरवडे, 
रा. तळेगांव ढमढेरे , 
ता. शिरुर, जि . पुणे. 
सौ . सुरेखा बाळासाहेब नरके , 
रा. तळेगांव ढमढेरे , ता . शिरुर , 


जि . पुणे . 


सौ . सुरेखा बाळासाहेब नरके 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


५ 


अनुसुची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


विक्रीचा करारनामा 


२३ मौजे टाकळी भिमा, ता . शिरुर, जि . पुणे गट नं .२०७ 

मध्ये क्षेत्र ० हे . ७७ आर ही संतोष दरवडे याने खरेदी 


दस्त क्र.९ ७३ / १२ 


कोंडीबा नारायण जाधव 
( नावे), रा. ज्योतीबा नगर, ५११/१, 
काळेवाडी, पुणे . 


केली. 


दि . २७ फेब्रुवारी २०१२. 


. 


विक्रीचा करारनामा 


२४ मौजे टाकळी भिमा, ता . शिरुर जि . पुणे गट नं . २०६ 

मध्ये क्षेत्र १ हे . ८१ आर . व १ हे . ४५.५ आर ही 
संतोष दरवडे याने खरेदी केली. 


कोंडीबा नारायण जाधव , 
रा. ज्योतीबा नगर , ५११/१, 
काळेवाडी , पुणे यांना विक्री 


दस्त क्र . ९ ७४ / १२, 
दि . १ मार्च २०१२ . 


. 


विक्रीचा करारनामा 


२५ मौजे टाकळी भिमा, ता . शिरुर , जि . पुणे गट नं . २०८ 

मधील क्षेत्र ० हे . ७० आर. ही संतोष दरवडे याने 
खरेदी केली. 


दस्त क्र . ९ ०१ / १२ , 
दि . २७ फेब्रुवारी २०१२ . 


कोंडीबा नारायण जाधव , 
रा . ज्योतीबा नगर , ५११/१ , 
काळेवाडी, पुणे. 


विक्रीचा करारनामा 


. 


२६ मौजे टाकळी भिमा, ता . शिरुर, जि . पुणे गट नं . २०७ 

मधील क्षेत्र ० हे. ७७ आर. ही संतोष दरवडे याने 
खरेदी केली. 


दस्त क्र . ९ ७५ / १२, 
दि . २७ फेब्रुवारी २०१२. 


कोंडीबा नारायण जाधव , 
रा . ज्योतीबा ५११/१ 
काळेवाडी , पुणे 


नगर , 


दस्त क्र . त . ग . ड.६३७८ / ११ 


. 


३ ९ ३४ , 


नगर , 


२७ मौजे तळेगाव ढमढेरे , ता . शिरूर, जि . पुणे गट नं 

कल्याणी क्षेत्र ० हे . १ आर खरेदी 
सदर जागेवर १० हजार फुटाचे आर.सी.सी. ५ मजली 
इमारतीचे बांधकाम . 


संतोष गोविंद दरवडे 
रा. तळेगाव ढमढेरे , 
ता . शिरुर , जि . पुणे . 


. 


२८ मौजे तळेगाव ढमढेरे, गट नं . १७ ९ ० , 

क्षेत्र ० हे . ४० आर . 


दस्त क्र . ७५६/११, 
दि . ७ फेब्रुवारी २०११. 


संतोष गोविंद दरवडे, 
रा . तळेगांव ढमढेरे , 
ता . शिरुर , जि . पुणे. 


मौजे तळेगाव ढमढेरे , ता . शिरुर , जि . पुणे 
गट नं . १८२७ क्षेत्र १ हे . ३४ आर. 


त . ग . ड . दस्त क्र . ५८०/१२ , 
दि . २७ जानेवारी २०१२ . 


. 


संतोष गोविंद दरवडे, 
रा . तळेगांव ढमढेरे, 
ता . शिरुर , जि . पुणे. 
संतोष गोविंद दरवडे, 
रा . तळेगांव ढमढेरे , 
ता . शिरुर , जि . पुणे . 


तलाठी, तळेगांव ढमढेरे 
सद्यास्थितीचा पंचनामा . 


३० मौजे तळेगाव ढमढेरे, ता . शिरूर, जि . पुणे येथील 
गोविंद लक्ष्मण दरवडे मालकी हक्काचे जमिनीवर 

मजली आर . 

.सी.सी. अपूर्ण 
बांधकाम . 


३००० स्क्वे . 

फुट २ 


३१ खराडी, पुणे गंगा कॉन्स्टेला, ३ बेड रूम बिल्डिंग 
नं . सी / ३, फ्लॅट नं . ५०५ , अक्षय उत्तम भुजबळ 

याने 
मामाचे नावे खरेदी केली. 


दस्त क्र .७३६८ / ११ 
दि . २५ ऑगस्ट २०११ 


भानुदास टिळेकर , 
रा . टिळेकर वाडी , 
ता . हवेली, जि . पुणे . 


शिक्रापूर पो.स्टे . गु.र.नं. ११८/२०१२, अनिल सातव (नावे ), 
दि . ३१ ऑक्टोबर १३ जप्त . रा. वाघोली, ता . हवेली, पुणे . 


३२ फियाट कार नं . एम.एच. १२ / जी.व्ही . ८१४१ 

लिनीया पंडीत ऑटोमोटीव्ह पिंपरी-चिंचवड , पुणे ही 
अक्षय भुजबळ याने खरेदी करून ती अनिल सातव 
याचे नावे केली आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसुची - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


दस्त क्र .२३१४ / ११ 


१. अरुण ज्ञानदेव नेवसे याचा भाऊ 


३३ मौजे टिळेकरवाडी, ता . हवेली, जि . पुणे, कदम वाक 
वस्ती, गट नं . ७५४, क्षेत्र 

०० हे. १७ आर पैकी दिड 


दि . ३ मार्च २०११ 


गुंठा जमीन 


व इतर ४ 
२. दत्तात्रय ज्ञानदेव नेवसे ( नावे ) 
रा . टिळेकर वाडी, ता . हवेली, 
जि . पुणे 


दस्त क्र . ७३३४/११ 


३४ मौजे टिळेकारवाडी, ता . हवेली, जि . पुणे , 

गट नं . ६६, क्षेत्र ०३ हे . ८६ आर . पैकी ४० आर. 


दि . २२ जुलै २०११ 


१. अरुण ज्ञानदेव नेवसे , 
२. दत्तात्रय ज्ञानदेव नेवसे , 
रा. टिळेकरवाडी, ता . हवेली, 


जि . पुणे. 


३५ मौजे उरळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे, आश्रम रोड, करारनामा नाही (बिल्डरकडे ) 

गट नं . १०२२ मध्ये एस . के . सेंटर नावाने तिसऱ्या 
मजल्यावरील क्रमांक ३०७ सदनिका, ४८६ स्क्वे . 
फुट बुक केली होती. 


अरुण ज्ञानदेव नेवसे , 
रा .टिळेकरवाडी , 
ता . हवेली, जि . पुणे. 


५ , 


. 


३६ मे. मारवल बिल्डर्स, पुणे, कोरेगाव पार्क लेन नं . 

मारवल एजगा ऑफिस करिता एच / ५०३० हा 
२४०० स्क्वे . फुटाचा गाळा बुक केला होता . 


( करारनामा नाही) मारवल एजगा 
कमर्शियल बिल्डींग कालावधी 
दि . १५ सप्टेंबर २०१० ते 
२१ ऑक्टोबर २०१० 


नितीन राजाराम नरके , 
रा . तळेगाव ढमढेरे , 
ता. शिरुर, जि . पुणे . 


" 


३७ मौजे सहजपुर , ता . दौंड, जि . पुणे गट नं . ५४२, ५४३ करारनामा नाही. 

अमित मोहन जगताप ( नावे ) 
मध्ये ० हे. ६ आर सुमारे १० हजार स्क्वे . फुटाची इमारत 

रा. सहजपूर , ता . दौंड, जि . पुणे 
३८ मौजे उरळीकांचन, ता . हवेली, जि.पुणे गट नं .१०२२ / २ दस्त क्र . ०८५५ ९/ ११, दि. २६ ऑगस्ट बाळासाहेब उत्तम बोराटे 

मधील राज हाईटस या इमारतीमध्ये ए विंग , दुसरा २०११ विक्रीचा करारनामा दि . १४ रा . उरळीकांचन , ता . हवेली, 
मजला, सदनिका नं . २०२, क्षेत्र ७८४ स्क्वे.फुट ही मार्च २०१२ दुय्यम निबंधक , हवेली जिल्हा पुणे. 
अमित जगताप याने दस्त क्र . ०८५५ ९ / ११ ने खरेदी ६ . 
करून ती बाळासाहेब उत्तम बोराटे यांना विक्री केली. 


क्र . 


३ ९ 


१. फियाट लिनीया कार नं . एम.एच.४२ / एच५४३३ 
२. शेव्हरलेट स्पार्क कार नं . एम.एच.४२ / एच.३७०७ 


४० मौजे बोरीएंदी, ता . दौंड, जि . पुणे , इमारत २००० 

स्क्वे . फुट बांधकाम . 


दि . १२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी जप्त अमित मोहन जगताप ( नावे ), 

रा. सहजपूर , ता.दौंड , पुणे . 
तलाठी बोरीऐंदी पंचनामा ( १.८० सतिश शिवाजी गायकवाड 
लाख रु . चे मटेरीअल खरेदी ) रा. बोरीऐंदी, ता . दौंड, जि . पुणे . 
फिक्स डिपॉजिट एन.एस.ई नितीन राजाराम नरके 
करिता. 


४१ आयसीआयसीआय बँक , फातिमा नगर , बँक खाते 


क्रमांक १४७५०५००००२४ 


सुमंत हनुमंत सातपुते 


४२ शिक्रापूर , स . नं.४५७ मधील ८४८.५ चौ फुट , 

संभाजीराव करंजे मार्केट , व्यावसायिक गाळा . 


दस्त क्र . ३३०२/११ , 
दि . १६ जुलै २०११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


७ 


( ब ) जंगम मालमत्ता - बँक खाते 


अ.क्र . 


बँकेचे नाव 


खातेधारकाचे नाव 


खाते नंबर 


खाते 


शिल्लक 


उघडल्याचा 


रक्कम 


दिनांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


ब्ल्यु चिप इन्वेस्टमेंट 


१४७५०५५००००७ 


२५ सप्टेंबर २०० ९ 


माईलस्टोन इन्वेस्टमेंट 


१४७५०५५०००२१ 


२५ सप्टेंबर २०० ९ 


नितीन राजाराम नरके 


१४७५०५५००१०० 


२५ सप्टेंबर २०० ९ 


०.०० 


. 


नितीन राजाराम नरके 


१४७५०५५००० ९ ६ 


२५ सप्टेंबर २०० ९ 


०.०० 


नितीन राजाराम नरके 


१४७५०१५००४८३ 


२५ सप्टेंबर २०० ९ 


२१.०० 


ब्ल्यु 

चिप कॉर्पोरेशन 


१४७५०५००००२४ 


५ मे २०११ 


०.०० 


१ आयसीआयसीआय बँक , 

शाखा फातीमानगर , पुणे . 
२ आयसीआयसीआय बँक, 

शाखा फातीमानगर , पुणे. 
३ आयसीआयसीआय बँक, 

शाखा फातीमानगर , पुणे. 
४ आयसीआयसीआय बँक , 

शाखा फातीमानगर, पुणे. 
५ आयसीआयसीआय बँक , 

शाखा फातीमानगर , पुणे. 
६ आयसीआयसीआय बँक , 

शाखा फातीमानगर , पुणे. 
७ एच.डी.एफ.सी. बँक, 

शाखा फातीमानगर , पुणे . 
८ एच.डी.एफ.सी. बँक , 

शाखा फातीमानगर , पुणे . 
९ एच.डी.एफ.सी. बँक , 

शाखा फातीमानगर , पुणे. 
१० एच.डी.एफ.सी. बँक, 

शाखा फातीमानगर, पुणे . 
११ कॉसमॉस बँक, 

शाखा फातीमानगर , पुणे . 
१२ सारस्वत बॅक , 

शाखा फातीमानगर , पुणे . 


ब्ल्यु चिप इन्वेस्टमेंट 


८३७८६२०००००५७ 


९ जानेवारी २०१० 


०.०० 


नितीन राजाराम नरके 


१५७८१९ ३००००६६५ 


२४ फेब्रुवारी २०१० 


अमित मोहन जगताप 


००३९ १ ९ ३०००४५२२ 


१५ ऑक्टोबर २०१० 


०.०० 


करुणा अमित जगताप 


१८१११००००२२८५५ 


१३ सप्टेंबर २०१२ 


०.०० 


ब्ल्यु चिप इन्वेस्टमेंट 


० ९ ३१००१०४२६ 


२८ डिसेंबर २०१० 


ब्ल्यु चिप इन्वेस्टमेंट 


३७०१००१००००००२४ 


१२ सप्टेंबर २०११ 


०.०० 


नितीन राजाराम नरके 


३७०२१८१०००००००१ 


१३ सप्टेंबर २०११ 


०.०० 


१३ सारस्वत बँक, 

शाखा फातीमानगर, पुणे . 
१४ अॅक्सीस बँक , 

शाखा वानवडी . 


नितीन राजाराम नरके 


९ ११०२००३ ९ ६५३६३२ 


२ ऑगस्ट २०११ 


०.०० 


ब्ल्यु चिप इन्वेस्टमेंट 


९ १००२००३३०२५११ ९ 


१४ जानेवारी २०१० 


०.०० 


१५ अॅक्सीस बँक , 

शाखा वानवडी . 


१६ बँक ऑफ महाराष्ट्र , 


अमित एंटरप्रायजेस 


६००६०७४८८११ 


१२ जानेवारी २०११ 


५,०८४ 


शाखा उरुळीकांचन . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१७ बँक ऑफ महाराष्ट्र , 


अमित मोहन जगताप 


६८०००८५३०६६ 


२ डिसेंबर २०० ९ 


३,०६ ९ 


शाखा उरुळीकांचन . 


अमित मोहन जगताप 


२७/१७३ 


१ जून २०११ 


०.०० 


१८ कॅन्टोमेंट बँक , 

शाखा उरुळीकांचन . 


२०००००२२८४७१ 


३० जुलै २०१० 


०.०० 


१०००१५३६८ ९ ६ ९ 


६ फेब्रुवारी २०१३ 


१९ इंडसइंड बँक, 

ब्ल्यु चिप इन्वेस्टमेंट 
शाखा थिमय्यारोड, कॅन्टोमेंट पुणे . 
२० इंडसइंड बँक , 

मोहन दत्तु जगताप 
शाखा थिमय्यारोड, कॅन्टोमेंट पुणे. 
२१ आयडीबीआय बँक, 

ब्ल्यु चिप इन्वेस्टमेंट 
शाखा वानवाडी, पुणे. 
२२ बँक ऑफ इंडिया , 

अमित मोहन जगताप 
शाखा उरुळीकांचन . 


६५११०२०००००५० ९ ८ 


१६ डिसेंबर २०१० 


०.०० 


६०८१०१०००३१७०२ 


२८ नोव्हेंबर २००५ 


१,७१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


युवराज ब. अजेटराव , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 20th May 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTERERST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999 . 

No. EOF 0416 /C.R.85 / Pol 13. - Whereas complaints have been received from number of 
depositors against Shri Nitin Rajaram Narke and 18 other persons, complaining that they had 
collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on 
demand ; 

And whereas, offences have been registered against the accused at, Shikrapur Police Station , 
Pune rural vide C.R. No. 25/2014 , 30/2012 , 114/2012 , 118/2012 Lonikalbhor Police Station , Pune 
rural vide C.R. No. 203/2014 , 249/2014 , 371/2014 Yavat Police Station , Pune rural vide C.R. No. 
206/2014 and Dehuroad Police Station , Pune rural vide C.R. No. 149/2014 u / s 420,406 r /w 34 of 
Indian Penal Code and section 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors 
( in Financial Establishment) Act , 1999 (Mah . XVI of 2000 ); 

And whereas, the State Government is satisfied that the said persons are not likely to return 
the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the 
depositors; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said persons from and out of the deposits collected by the said persons; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 , section 5 
and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) 
Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) the Government of 
Maharashtra hereby attaches the properties of the said persons as specified in the Schedule . 


Schedule 
The property of the said accused to be attached is as follows : 
( A ) Immovable Property (Land/Flat etc.) 


Sr. No. 
( 1 ) 


Description of Property 

( 2 ) 


Dast No. 

( 3 ) 


Property Owner 

(4 ) 


Rajendra Ramchandra 
Shelke. 


( 1 ) vide Dast No. 6136/10 

dt . 20 December 2010 . 
( 2 ) vide Dast No. 1793/12 

dt. 16 April 2012. 
( 3 ) vide Dast No. 1880 / 13 
dt. 16 April 2013. 


Changdev Khanderao 
Mhetre. 


Nandur Land Gat No. 91 , admeasuring 
OH.14 R , Tal. Daund, Dist. Pune has 
purchased by Nitin Narke vide Dast 
No.6136/10 and sold to Nilesh Kisan 
Gaware vide Dast No. 1793/12 . 
Nilesh Kisan Gaware sold this land 
to Rajendra Ramchandra Shelke 
vide Dast No. 1880/13 . 
Nandur Land Gat No. 91 , admeasuring 
O H. 40 R., Tal. Daund , Dist. Pune has 
purchased by Nitin Narke vide Dast 
No. 5235/11 and sold to Nilesh Kisan 
Gaware vide Dast No.1792 /12. Nilesh 
Kisan Gaware sold this land to Pravin 
Ganpat Kale vide Dast No. 1099/13 . 
Pravin Ganpat Kale sold this land to 
Changdev Khanderao Mhetre vide 

Dast No. 2732/14 . 
3 A row house of 2601 sq . feet at 

Somatane , Gat No. 323/1 Doffodils , 
having bungalow No.N 12.Tal.Maval, 
Dist Pune has purchased by Nitin 
Narke vide dast No. 589/11 and then 
sold vide Dast No. 1722/12 . 


( 1 ) vide Dast No. 5235/11 

dt . 5th November 2011 . 
( 2 ) vide Dast No. 1792/12 
dt. 16th April 2012 . 
( 3 ) vide Dast No. 1099/13 

dt. 4th March 2013 . 
( 4 ) vide Dast No. 2732/14 
dt. 9th June 2014 . 


( 1 ) executing deed No. 589/ 
2011, dt. 29th January 2011 
( 2 ) vide deed No. 1722/12 , 
dt. 29th March 2012 . 


Pravin Balasaheb 
Moze R / o . Lohagoan , 
Dist . Pune. 


TT OR -2-839- ? 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


Schedule / Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 1 ) vide Deed No. 9991/2010 , 

dt. 24th November 2010 . 
( 2 ) vide Deed No. 4942/2011 , 

dt. 3rd June 2011. 
( 3 ) vide Deed No. 6340/2013, 

dt. 14th August 2013 . 


Bipin Eaknath 
Ghorpade R /o . 
Viman Nager , 
Dist. Pune . 


Lohagaon , Viman Nagar , Taluka -Haveli , 
Dist . Pune Plot Nos . 90 and 91 S. No. 
199/ 204 / 205/206/1/209/1 , Lunkad 
Garden Co-operative Housing Society , 
Flat No. 1 and 2 in Building No. C 
having area 37 square meter + 49 
square meter garden , and 37 + 49 
square meter garden in flat No. 3 and 
4 , as such total buildup area of 74 
square meters + 98 square meters 
garden , covered car parking has 
purchased by Nitin Narke vide Dast 
No. 9991/10 and sold to Nikhil 
Sakharam Khese vide Dast No. 4942/11. 
Then Nitin Sakharam Khese sold this 
property to Bipin Eknath Ghorpade 

vide Dast No. 6340/13 . 
5 Talegaon Dhamdhere , Tal. Shirur , 

Dist. Pune , Land bearing Gat No. 3960/1 
admeasuring 0 H.02 R. 


( 1 ) vide deed No.4252/ 11 


Nilesh Rajaram 
Narke R / o . Talegaon 
Dhamdhere, Tal. 
Shirur, Dist . Pune . 


vide deed No. 2344 / 10 
dt . 31st August 2010 . 


Nitin Rajaram Narke 
R /o . Talegaon 
Dhamdhere , Tal. 
Shirur, Dist . Pune . 
Parshuram Dhondu 
Parte . 


vide deed No. 2347/2010 . 
dt. 31st August 2010 . 


vide deed No.2346 / 2010 

dt. 31st August 2010 . 


6 Mumurshi, Tal. Mahad , Dist . Raigad , 

Land bearing Gat No. 985 admeasuring 
O H. 54r, pot kharaba 0 H. 07 R. 

Total OH . 61 R. 
7 Mumurshi Karanjadi Tal.Mahad , 

Dist. Raigad , Gat No. 761, admeasuring 
O H. 49 R. Pot Kharaba 0 h 0 R , total 
O H.49 R has purchased by Nitin 

Rajaram Narke vide Dast No. 2347/10 . 
8 Mumurshi, Karanjadi, Tal.Mahad , 

Dist. Raigad , Gat No.982 admeasuring 
OH 32 R. Pot Kharaba 0 H. O R. 

total 32 R. 
9 Mumurshi, Tal. Mahad, Dist. Raigad , 

Gat No. 953 area admeasuring 
O H. 83 R. pot kharaba of 0 H. 12 R. 

total area of 95 R. 
10 Karanjadi, Tal.Mahad , District Raigad , 

Land Gat No. 1896 , having area of 
0 H. 94 R has purchased by Nitin 

Narke vide Dast No. 3115/10 . 
11 Rupawali, Tal. Mahad , District Raigad , 

Land Gat No. 14/3 , having area of 
0 H. 03 R. and pot kharaba of 0 H 01 R. 


vide deed No. 2345/2011 
dt. 31st August 2010 , 


Nitin Rajaram Narke 
R / o . Talegaon 
Dhamdhere , Tal. 
Shirur, Dist. Pune . 
Nitin Rajaram 
Narke R /o . Talegaon 
Dhamdhere , Tal. 
Shirur, Dist . Pune. 
Tulaji Tukaram Nikam 
R /o . Karanjadi, Tal. 
Mahad , Dist . Raigad . 


vide deed No. 3115/2010 
dt. 23rd November 2010 . 


vide deed No. 306/2011 
dt. 28th January 2011 . 


Nitin Rajaram Narke 
R /o . Talegaon 
Dhamdhere , Tal. 
Shirur , Dist . Pune. 


Rupawali, land Gat No. 15 / 1/ A - 1 area 
there in of 03 H. 83 R. and pot kharaba 
of 5 H 28 R , 
Rupawali,Gat No. 15 / 1 - B area 
thereon of 03 H 24 R , and pot kharaba 
of 2 H. 63 R. as such total land of 15 H. 
38 R. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७ / ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


११ 


Schedule — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Vide written letter O /W . Nitin Rajaram Narke 
NO.NSE /MEM /COMP/ 

R /o . Talegaon 
246796 - G , dt.5th August 2014 Dhamdhere , 
NSE has informed about Tal. Shirur, 
balance amount in said 

Dist . Pune. 
account. 
Vide written letter O /W . Nitin Rajaram Narke 
No.MCX /MEM / JBR /SVS / R /o . Talegaon 
PG / 13962/ 2014 dt.8th August Dhamdhere, 
2014 MCX has informed Tal. Shirur, Dist.Pune . 
about deposit lying in said 
broker account. 


Saifi Mansoor Rao 


( 1 ) vide deed No. 357/11 
dt. 20th January 2011 
( 2 ) vide deed No.1893 / 12 
dt. 27th April 2012 
( 3 ) vide deed No.5623 / 12 
dt. 6th December 2012 . 


12 N.S.E., Exchange Plaza , Bandra -Kurla 

Complex , Accuse obtained brokership 
in the name of M /s Blue Chip 
Corporation Pvt. Ltd , 302 , Pentagon 
Tower , P - 3 Magarpatta City , Hadapsar, 

Pune. Brokership No. INB - 231446536 
13 Accuse obtained brokership from 

Multi Commodity Exchange of India 
Ltd. Exchange Square , Saren Road , 
Chakala , Andheri (West), Mumbai- 93 . 
Brokership ID No. 46185 , 
Unique member code No.MCX / TM / 

Corp / 1947. 
14 Sanaswadi Land Gat No. 236 , 

admeasuring 0 H. 27 R has purchased 
by Sachin Nanabhau Bhujbal, Santosh 
Govind Darwade vide dast No. 357/11 , 
and sold to Rajesh Umarsingh 
Pardeshi vide dast No.1893 / 12 . Then 
Rajesh Umarsingh Pardeshi sold this 
land to Saifi Mansoor Rao vide dast 

No. 5623/12 . 
15 Talegaon Dhamdhere , Tal. Shirur, 

Dist . Pune Land Gat No. 3959 Area of 
O H. 10 R has purchased by Sachin 
Nanabhau Bhujbal, Santosh Govind 
Darwade vide dast No. 3702/11 , and 
sold to Uttam Namdev Gaikwad vide 

dast No. 1219/12 . 
16 Talegaon Dhamdhere , Tal. Shirur, 

Dist. Pune plot No. 6 having area 
of 275.25 square meters , and plot No. 7 
having area of 275.25 squaremeters 
out of land Gat No. 3540/7 has 
purchased by Sachin Nanabhau 
Bhujbal, Santosh Govind Darwade 
vide dast no .6219 / 11,6220 / 11 , and sold 
to Arun Pandurang Gurgule vide dast 
No.1112 / 12 . Then Arun Pandurang 
Gurgule sold this plots to Devidas 
Patil and Bhaurao Sadashiv Patil vide 

dast No. 6697/13 . 
17 Shikrapur , Tal. Shirur, Dist. Pune 

flat No. 106 area of 460 square feet, 
Phase No. 4 , Kshitij Vihar , constructed on 

land Gat No. 1313/1. 
18 Talegaon Dhamdhere , Tal. Shirur , 

Dist . Pune- Salumali Vasti – A uncoloured 
and incomplete RCC constructed 
building having two floors having 
area of 3000 square feet . 


( 1 ) executing deed No. 3702/ Uttam Namdeo 

2011 dated 10th August 2011 Gaikwad R /o . Talegaon 
( 2 ) vide deed No. 1219/2012 R /o . Talegaon 
dt. 16th March 2012 

Tal. Shirur, 
Dist . Pune. 


( 1 ) vide deed No. 6219 , 6220/11 ( 1) Devidas Jijabhau 
dt. 21st December 2011. Patil 
( 2 ) vide deed No.1112 / 12 ( 2 ) Bhaurao Sadashiy 
dt.12th March 2012 

Patil R /o . Talegaon 
( 3 ) vide deed No. 6697/13 Dhamdhere , 
dt . 28th November 2013 Tal. Shirur, Dist.Pune. 


vide deed No.3809/ 2011 
dt . 17th August 2011 


Sachin Nanabhau 
Bhujbal R /o . Talegaon 
Dhamdhere , 
Tal. Shirur , Dist. Pune. 
Sachin Nanabhau 
Bhujbal R /o . Talegaon 
Dhamdhere , 
Tal. Shirur , Dist.Pune. 


Talathi Shikrapur 
Panchnama 


भाग चार - ब - १३२-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


Schedule — Contd .. 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


19 Talegaon , Dhamdhere Tal. Shirur , 

Dist. Pune Kalyaninagar , Gat No. 3934 
admeasuring OH.01R . 


Dast not available 


Sachin Nanabhau 
Bhujbal R / o Talegaon 
Dhamdhere, 
Tal. Shirur , Dist . Pune. 


on above land five floor building 
constructed admeasuring 5,000 sq.ft. 
Shikrapur , Tal. Shirur , Dist . Pune 
flat No. G - 1 , area 715 square feet 
ground floor Phase No. 4 of Kshitij 
Vihar situated on land Gat No. 1313 


Vide deed No. 1288/2010 
dt. 8th March 2010 . 


Santosh Govind 
Darwade 
R /o . Talegaon 
Dhamdhere , 
Tal. Shirur, Dist. Pune. 


21 


Vide deed No. 1621/2010 
dt . 25th March 2010 . 


Shikrapur , Tal. Shirur , Dist . Pune 
Commercial Block bearing No. 14 , 
area 300 square feet , ground floor , 
Dhamdhere, Vihar land 
Gat No. 1313/1. 


Santosh Govind 
Darwade 
R /o . Talegaon 
Phase No. 4 of Kshitij 
Tal. Shirur , Dist.Pune. 


22 Shikrapur , Tal. Shirur, Dist . Pune 

Gat No.1337 / 1, Plot No- 20 /21 2 storied 
building Area 2000 sq . feet purchased 
by Santosh Darwade vide dast no. 
6206/10 and then sold to Surekha 
Balasaheb Narke vide dast no . 900/12 . 


( 1 ) Vide deed No.6206/2010 
dt. 12th December 2010 
( 2 ) Vide deed No. 900/2012 
dt. 27th February 2012. 


Sou . Surekha 
Balasaheb Narke, 
R /o . Talegaon 
Dhamdhere, 
Tal. Shirur, Dist. Pune. 


Sou Surekha 
Balasaheb Narke . 


23 


on above land construction 2 storied , 
having area of 2000 square feet 
Takali Bhima, Tal. Shirur , Dist . Pune 
land Gat No. 207 0 H. 77 R. Tal. Shirur , 
Dist.Pune has purchased by Santosh 
Darwade . 


vide deed No. 973/2012 
dt. 27th April 2012 . 


Kondiba Narayan 
Jadhav R /o . of 511/1, 
Jyotiba Nagar, 
Kalewadi, Pune . 


vide deed No. 974/2012 
dt. 1st March 2012 . 


24 Takali Bhima, Tal. Shirur , Dist. Pune 

Gat No. 206 admeasuring 1 H.81 R. 
and 1 H. 45.5 R has purchased by 
Santosh Darwade. 


Kondiba Narayan 
Jadhav R /o . of 511/1 , 
Jyotiba Nagar, 
Kalewadi, Pune . 
Kondiba Narayan 
Jadhav , R /o . of 511/1 , 
Jyotiba Nagar, 
Kalewadi, Pune 


25 


Takli Bhima, Tal. Shirur , Dist. Pune 
land Gat No. 208 admeasuring 
OH . 70 R has purchased by Santosh 
Darwade. 


vide deed No.901/2012 
dt. 27th February 2012 . 


26 


Takli Bhima, Tal. Shirur, Dist. Pune 
land Gat No. 207 admeasuring 
O H.77 R has purchased by Santosh 
Darwade. 


vide deed No. 975/2012 
dt. 27th February 2012 . 


Kondiba Narayan 
Jadhav R / o . of 511/1, 
Jyotiba Nagar, 
Kalewadi, Pune . 


vide deed No. TGD /6378 / 
2011 


Santosh Govind 
Darwade R /o.Talegaon 
Dhamdhere , 
Tal. Shirur Dist.Pune. 


27 Talagaon Dhamdhere, Tal. Shirur, 

Dist . Pune land Gat No 3934 
admeasuring area of O H 01 R. 
on above land incomplete construction 
in RCC of 5 storied , having area of 

10000 square feet . 
28 Talegaon Dhamdhere Tal. Shirur , 

Dist. Pune , Gat No. 1790 land 
admeasuring area of 0 H. 40 R. 


vide deed No. TGD / 756 / 
2011, dt. 7th February 2011 . 


Santosh Govind 
Darwade R /o.Talegaon 
Dhamdhere, 
Tal. Shirur Dist. Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


Schedule — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


29 


Talegaon Dhamdhere , Tal. Shirur, 
Dist . Pune, Land Gat No. 1827 
admeasuring area of 1 H. 34 R. 


vide deed No. TGD /580 / 
2012 , dt . 27th January 2012 . 


panchanamaby the Talathi 
of village Talegaon 
Dhamdhere. 


Santosh Govind 
Darwade R / o . 
Talegaon Dhamdhere , 
Tal. Shirur, Dist . Pune. 
Santosh Govind 
Darwade, R / o . 
Talegaon Dhamdhere , 
Tal. Shirur, Dist. Pune . 
Bhanudas Tilekar , R / o . 
Tilekar Wadi , 
Tal. Haweli , Dist . Pune . 


vide deed No. 7368/2011 
dt. 25th August 2011 , 


An incomplete two storied RCC 
building having area of 3000 square 
feet is constructed by the Govind 

Laxman Darwade. 
31 Ganga Constella 3 bed room flat 

No. C / 3-505 in Kharadi, Pune was 
purchased by Akshay Uttam Bhujbal 

by the name of his maternal uncle . 
32 Fiat make Linea model car bearing 

No. MH 12/GV / 8141 was purchased by 
Akshay Bhujbal from Pandit 

Automotive , Pimpri Chinchwad . 
33 Kadamwak Vasti , Taluka Haveli 

District Pune,Gat No. 754 one and 
half Guntha land out of 00 H. 17 R. 


Car seized on 31/10/2013 
in Cr. No.118 / 2012 of 
Shikrapur Police Station . 


Anil Satay , R / o . 
Wagholi , Tal. Haweli, 
Dist . Pune . 


vide deed No. 2314/2011 
dt. 3rd March 2011 . 


Tilekarwadi, Taluka Haweli, District 
Pune, Gat No. 66 00 H. 40 R. land out 
of 3 H. and 86 R. 


vide deed No. 7334/2011 
dt. 22nd July 2011. 


Arun Dnyandeo Newase 
in the name of his 
brother Dattatraya 
Dnyandeo Newase and 
4 others, R / o : Tilekar 
wadi, Tal. Haweli, 
Dist. Pune . 
( 1 ) Arun Dnyandeo 

Nevase . 
( 2 ) Dattatraya 
Dnyandeo Nevase , 
R /o . Tilekarwadi, 
Tal. Haweli, Dist. Pune . 
Arun Dnyandeo 
Nevase , R / o : 
Tilekarwadi, 
Tal. Haweli, Dist . Pune . 


DocumentNot Available 


Nitin Rajaram Narke 


No document 
Marvel EzgaCommercial 
building From dt.15 / 9 / 10 
to 21/10/10 


No document 


35 Flat No. 307 on third floor in the 

commercial/cuk residential building 
named and styled as S.K. Centre 
constructed on land gat No. 1022 of 
village Uruli Kanchan , Ashram Road , 

having area of 486 square feet . 
36 Booked commercial block No. H /5030 

by nameMarvel Ezga Commercial, 
Area 2400 square feet, from M /s 
Marvel Builders , Koregoan park , lane 

No. 5 , Pune 1 . 
37 Sahajpur, Tal. Daund, Dist. Pune Land 

Gat No. 542, 543 0 H. 6 R building of 

10,000 sq.ft. 
38 Uruli Kanchan , Tal. Haweli, Dist. Pune 

Flat No. 202, area admeasuring 
784 sq.ft. at Gat No. 1022/2 in a 
building known as Raj Heights was 
purchased by Amit Jagtap (dast No. 
8559/11) and then sold to Balasaheb 

Uttam Borate . 
39 1 ) Fiat Linea Car No.MH -42 - H -5433 

2 ) Shevrolet Spark Car No. 
MH -42 - H - 3207 . 


Registered Document No. 
08559/2011 on 26/08/2011 
Sale Deed 
dt . 14th March 2012 


Amit Mohan Jagtap 
R /o : Shahajpur, 
Tal. Daund , Dist. Pune. 
Balasaheb Uttam 
Borate R / O : 
Uruli Kanchan , 
Tal. Haweli, Dist. Pune. 


Seized on 12th October 2014 


Amit Mohan Jagtap 
R /o : Shahajpur, 
Tal. Daund . Dist . Pune . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७ / ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


Schedule — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


Boriendi, Tal.Daund , Dist.Pune 
building 2000 sq.feet area . 


Panchanama by Talathi. 
Boriendi (by construction 
Material Rs . 1,80,000 from 
Saurabh Traders, 
Uruli Kanchan . ) 
Fix Deposit put as a 
ecurity in N.S.E. 


Satish Shivaji 
Gaikwad , R /o : 
Boriendi, 
Tal. Daund , Dist . Pune . 


41 


ICICI Bank Branch Fatimanager , 
Pune.Bank A / c no.147505000024 . 


Vide deed No. 3302/2011 
dt. 16th July 2011. 


42 Shikrapur , Tal. Shirur, Dist . Pune 

Survey No. 457, Commercial block area 
848.5 Sq. Ft. in Sambhajirao Karanje 
Market . 


Nitin Rajaram 
Narke( Blue Chip 
Corporation ). 
Sumant Hanumant 
Satpute R /o . 
Talegaon Dhamdhere , 
Tal. Shirur , Dist. Pune . 


( B ) Movable Property - Bank Accounts, Bank Balance and other Investments of Partners . 


Sr. No. 


Bank Name 


Account No. 


Name of Account 

holder 

( 3 ) 


A /c . Opening 

Date 
(5 ) 


Balance 
Amount 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


147505500007 


25/9/2009 


0.00 Rs 


1 ICICI Bank Branch 

Fatimanager, Pune . 


Blue Chip 
Investment 


147505500021 


25/9/2009 


0.00 Rs 


2 ICICI Bank Branch 

Fatimanager , Pune. 


Milestone 
Investment 


147505500100 


25/9/2009 


0.00 Rs 


3 ICICI Bank Branch 

Fatimanager, Pune . 


Nitin Rajaram 
Narke Investment 


147505500096 


25/9/2009 


0.00 Rs 


4 ICICI Bank Branch 

Fatimanager , Pune. 


Nitin Rajaram 
Narke 


147501500483 


25/9/2009 


21.00 Rs 


Nitin Rajaram 
Narke 


147505000024 


05/05/2011 


0.00 Rs 


5 ICICI Bank Branch 

Fatimanager , Pune. 
6 ICICI Bank Branch 

Fatimanager , Pune. 
7 HDFC Bank Branch 

Fatimanager , Pune 


Blue Chip 
Corporation 
Blue Chip 
Investment 


8378620000057 


09/01/2010 


0.00 Rs 


15781930000665 


24/02/2010 


0.00 Rs 


8 HDFC Bank Branch 

Fatimanager, Pune 


Narke Nitin 
Rajaram 


00391930004522 


15/10/2010 


0.00 Rs 


9 HDFC Bank Branch 

Fatimanager , Pune 


Amit Mohan 
Jagtap 


18111000022855 


13/09/2012 


0.00 Rs 


10 HDFC Bank Branch 

Fatimanager , Pune 


Karuna Amit 
Jagtap 


09310010426 


28/12/2010 


0.00 Rs 


11 Cosmos Bank Branch 

Fatimanager , Pune 


Blue Chip 
Investment 


370100100000024 


12/09/2011 


0.00 Rs 


12 Sarasvat Bank Branch 

Fatimanager, Pune 


Blue Chip 
Investment 


370218100000001 


13/09/2011 


0.00 Rs 


13 Sarasvat Bank Branch 

Fatimanager, Pune 


Narke Nitin 
Rajaram 


911020039653632 


02/08/2011 


0.00 Rs 


14 Axis Bank Branch 

Shikrapur 


Narke Nitin 
Rajaram 


910020033025119 


14/01/2010 


0.00 Rs 


15 Axis Bank Branch 

Wanawadi 


Blue Chip 
Investment 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २२, २०१७ / ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


Schedule Concld . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Amit Enterprizes 


60060748811 


12/01/2011 


5 , 084 Rs. 


16 Bank ofMaharashtra 

Branch Uruli Kanchan 


68000853066 


02/12/2009 


17 Bank of Maharashtra 

Branch Uruli Kanchan 


3,069 Rs. 


Amit Mohan 
Jagtap 


173/27 


01/06/2011 


0.00 Rs. 


18 Cantonment Bank 

Branch Uruli Kanchan 


Amit Mohan 
Jagtap 


200000228471 


30/07/2010 


0.00 Rs. 


Blue Chip 
Investment 


19 Indusind Bank 

Branch Thimyaa Road , 

Cantonment, Pune. 
20 Indus Ind Bank 

Branch Thimyaa Road , 
Cantonment, Pune. 


100015368969 


06/02/2013 


0.00 Rs . 


Mohan Dattu 
Jagtap 


651102000005098 


16/12/2010 


0.00 Rs. 


21 IDBI Bank Branch 

Wanawadi, Pune . 


Blue Chip 
Investment 


60810100031702 


28/11/2005 


1 , 714 Rs . 


22 Bank of India 

Branch Uruli Kanchan 


Amit Mohan 
Jagtap 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


YUVRAJ B. AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


